प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ८ , अंक ३७ ] 

[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ६२.०० 

गुरूवार , ऑक्टोबर २० , २०२२ / आश्विन २८ , शके १ ९ ४४ 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ- अमरावती विभागीय पुरवणी 


भाग १ - अ ( असा . ) ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ५२३ . 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरिक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 


अ . - एक - अ -१ ( १७२ ९ ) . 


सत्यमेव जयते 


अनु . क्र . 


( १ ) 

१ 


क्रमांक कक्ष -१ ९- जिप - पंस- ग्रापनि- कावि- २०६० - २०२२. - 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ९ ( १ ) ( ब ) व ९ ( २ ) ( ब ) अन्वये च्या जिल्हा परिषद अध्यक्षाचे 
नाव व डाकेचा संपूर्ण पत्ता राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याबाबत तरतूद आहे ; आणि 


त्याअर्थी , उक्त महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ९ ( १ ) ( ब ) व ९ ( २ ) ( ब ) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , निमा अरोरा , ( भाप्रसे ) , जिल्हाधिकारी , अकोला याद्वारे दिनांक १७ ऑक्टोबर , २०२२ रोजी संपन्न झालेल्या अकोला जिल्हा 
परिषदेच्या विशेष सभेत उर्वरित अडीच वर्षाच्या कालावधीकरिता निवडून आलेले अध्यक्षाचे नाव व ते ज्या जिल्हा परिषदेवर निवडून आले त्या जिल्हा 
परिषदेचे नांव प्रसिद्ध करित आहे . 


जिल्हा परिषदेचे नाव 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


( २ ) 

अकोला जिल्हा परिषद 


आदेश 


Reg . No. / NP CITY / 236 / 2018-20 . 


अनुसूची 

निवडून आलेल्या 

अध्यक्षाचे नाव 


( ३ ) 

अढाऊ संगिता नंदकिशोर 
( वंचित बहुजन आघाडी ) 


( १ ) 


डाकेचा संपूर्ण पत्ता 


( ४ ) 

मु . शिवाजी नगर , पो . अडगाव बु . , 

ता . तेल्हारा , जि . अकोला . 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २० , २०२२ / आश्विन २८ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ - अ ( असा . ) ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५२४ . 


क्रमांक कक्ष -१ ९ - जिप - पंस - ग्रापनि - कावि - २०५८-२०२२. 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ९ ( १ ) ( ब ) व ९ ( २ ) ( ब ) अन्वये च्या जिल्हा परिषदच्या जिल्हा 
परिषद अंतर्गत पंचायत समित्यांचे सभापतीचे नाव व डाकेचा संपूर्ण पत्ता राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याबाबत तरतूद आहे ; आणि 


त्याअर्थी , उक्त महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ९ ( १ ) ( ब ) व ९ ( २ ) ( ब ) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , निमा अरोरा , ( भाप्रसे ) , जिल्हाधिकारी , अकोला याद्वारे दिनांक १६ ऑक्टोबर , २०२२ रोजी संपन्न झालेल्या जिल्ह्यातील 
पंचायत समितीच्या विशेष सभेत उर्वरित अडीच वर्षाच्या कालावधी करिता निवडून आलेले सभापतीचे नाव व ते ज्या पंचायत समितीवर निवडून आले त्या 
पंचायत समितीचे नाव प्रसिद्ध करित आहे . तसेच निवडून आलेले सभापती हे अकोला जिल्हा परिषदेचे पदसिद्ध सदस्य राहणार आहे . 


अनु . क्र . 


( १ ) 


२ 


3 


४ 


५ 


६ 


७ 


अकोला : 

दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०२२ . 


पंचायत समितीचे नाव 


( २ ) 

पंचायत समिती , तेल्हारा 


पंचायत समिती , अकोट 


पंचायत समिती , मुर्तिजापूर 


पंचायत समिती , अकोला 


पंचायत समिती , बाळापूर 


आदेश 


पंचायत समिती , बार्शिटाकळी 


पंचायत समिती , पातूर 


अनुसूची 
निवडून आलेल्या 
सभापतीचे नाव 


( ३ ) 

गवारगुरु आम्रपाली सुमेध 
( भारिप बहुजन महासंघ ) 


वाघोडे हरिदिनी अशोक 
( शिवसेना ) 


तायडे आम्रपाली सचिन 

( भारिप बहुजन महासंघ ) 


सोळंके सुलभा विलास 

( भारतीय जनता पार्टी ) 


सोनटक्के शारदा रामकृष्ण 

( वंचित बहुजन आघाडी ) 


मानतकर सुनंदा संजय 
( शिवसेना ) 


टप्पे सुनिता अर्जुन 
( वंचित बहुजन आघाडी ) 


आरक्षण 


( ४ ) 

सर्वसाधारण महिला 


अनुसूचित जाती महिला 


अनुसूचित जमाती महिला 


नागरिकांचा मागासवर्ग 

प्रवर्ग महिला 

सर्वसाधारण 


सर्वसाधारण महिला 


सर्वसाधारण महिला 


निमा अरोरा ( भा.प्र.से. ) , 
जिल्हाधिकारी , 
अकोला . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


